शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करीता 
नवीन महाविद्यालयांना इरादापत्र 
देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१)/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ ऑगस्ट, २०२२. 


संदर्भ- १. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी 
२०१७/(२९/१७/मशि-४, दि. १५.०९.२०१७. 
२. शासन अध्यादेश असाधारण क्रमांक ५९ दिनांक ३ ऑगस्ट, २०२२ 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ आणि संदर्भाधीन दिनांक 
१५.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांनी 
शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासंदर्भात इरादापत्र मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव 
शासन मान्यतेसाठी शिफारशीत केले आहेत. संदर्भाधीन शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट - "ब” मध्ये इरादापत्र 
देण्यासंदर्भात विहित करण्यात आलेल्या निकषानुसार सदर प्रस्तावांची तपासणी करण्यात आली असून 
निकषांची पुर्तता करणाऱ्या प्रस्तावांना महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ 
(३) (घ) नुसार शासनास असलेल्या अधिकारांचा वापर करुन खालील विवरणपत्र-अ मध्ये नमूद केलेल्या 
नवीन महाविद्यालयांना शासनाने विहित केलेल्या खाळील अटीं व शा्तींच्या अधीन राहून कायम विना 
अनुदान तत्वावर इरादापत्र मंजूर करण्यात येत आहे :- 


विवरणपत्र अ 
अ.क्र | अ.क्र. | संस्था/ प्रस्तावित विद्याशाखा/ । प्रस्तावातील त्रुटी शेरा 
महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता | अभ्यासक्रम 
Pa | २ ३ See | षु रि 
मुंबई विद्यापीठ 
| न | ० जीवनदीप शौक्षणिक संस्थेचे | १) विधी (३ १२.-नाही. स्तंभ H.4 मधील 
सौ. कमलताई किसन वर्षे (०0-६० | सदर संस्थेच्या अन्य त्रुटींची पुर्तता 
कथोरे विधी महाविद्यालय महाविद्यालयाचे नॅक करण्याच्या अधीन 
मु. पो. म्हसा, ता. मुरबाड, मुल्यांकन नोव्हेंबर, २०२० | राहुन इरादापत्र 
जि. ठाणे- ४२१ ४०१ रोजी संपुष्टात आलेले देण्यात येत आहे. 
आहे. संस्थेने सादर 
केलेल्या कागदपत्रामध्ये 
नॅक मुल्यांकनाची प्रक्रिया 
चाळू असून नॅक कमिटी 
महाविद्यालयास दि. २९व 
३० सप्टें, २०२२ रोजी भेट 
देणार असल्याचे नमूद केले 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१)/मशि-४ 


अ.क्र अ.क्र. | संस्था/ प्रस्तावित विद्याशाखा/ । प्रस्तावातील त्रुटी शेरा 

महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता | अभ्यासक्रम 
Es २ ३ 1 ८४ ५ ६ 

२. २. जीवनदीप शौक्षणिक संस्थेचे | १) बी. ए. १२.- नाही. स्तंभ क्र.५ मधील 
जीवनदीप कला, वाणिज्य | (0-920) सदर संस्थेच्या अन्य त्रुटींची पुर्तता 
व विज्ञान महाविद्यालय २) बी. कॉम. | महाविद्यालयाचे नॅक करण्याच्या अधीन 
मु. पो. टिटवाळा, ता. (०-१२०) मुल्यांकन नोव्हेंबर, २०२० | राहुन इरादापत्र 
कल्याण, 3) बी. एस्सी. | रोजी संपुष्टात आलेले देण्यात येत आहे. 
जि. ठाणे- ४२१ ६०५ (०-१२०) आहे. संस्थेने सादर 

केलेल्या कागदपत्रामध्ये 
नॅक मुल्यांकनाची प्रक्रिया 
चाळू असून नॅक कमिटी 
महाविद्यालयास दि. २९ व 
३० सप्टें, २०२२ रोजी भेट 
देणार असल्याचे नमूद केले 
आहे. 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे. 

३. | बहुउद्देशीय सामाजिक | वाणिज्यव ।१२.- नाही. स्तंभ क्र.५ मधील 
ग्रामीण अँन्ड शै. संस्थेचे | व्यवस्थापन =| सदर संस्थेचे अन्य त्रुटींची पुर्तता 
श्री. समर्थ कला, वाणिज्य व | बी.कॉम शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय | करण्याच्या अधीन 
विज्ञान महाविद्यालय, | विज्ञान व असून सदर राहुन इरादापत्र 
अभोणा, ता- कळवण, जि. | तंत्रज्ञान महाविद्यालयाच्या नॅक देण्यात येत आहे. 
नाशिक - ४२३ ५०२. बी.एस्सी. मुल्यांकनासाठीची प्रक्रिया 

मानवविज्ञान । सुरु केल्याबाबतची 
बी.ए. कागदपत्रे सोबत जोडली 
आहेत. 

४. २. eared! शौक्षणिक संस्थेचे | वाणिज्य व १२.- नाही. स्तंभ क्र.५ मधील 
डिव्हाईन कॉलेज ऑफ | व्यवस्थापन । संस्थेच्या अन्य त्रुटींची पुर्तता 
आर्टस, कॉमर्स अन्ड | बी.कॉम महाविद्यालयाचे नॅक करण्याच्या अधीन 
सायन्स, सटाणा सिटी, ता. | विज्ञान व मुल्यांकन एक वर्षाच्या राहुन इरादापत्र 
बागलाण, जि. नाशिक - | तंत्रज्ञान कालावधीत करण्यात येईल | देण्यात येत आहे. 
४२३ ३०१. बी.एस्सी. असे हमीपत्र दिले आहे. 

मानवविज्ञान 
बी.ए. 
२. अटीवरशार्ती:- 


१. शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी देण्यात येणारे 
इरादापत्र हे कायम विनाअनुदानित तत्वावर महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी राहील. 

२. सदर इरादापत्र हे संस्थेने नवीन महाविद्यालयास अंतिम मान्यता प्राप्त करण्यापूर्वी विहित 
अटी व शातींची पूर्तता करण्याच्या दृष्टिने दिलेले असल्याने, या इरादापत्रामुळे संस्थेस 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१)/मशि-४ 


टु. 


१०, 


नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यास शासनाची अंतिम मान्यता प्राप्त झाल्या शिवाय 
महाविद्यालय सुरु करता येणार नाही. 
शासनाकडून नवीन महाविद्यालय सुरु करण्याकरीता देण्यात आलेले इरादापत्र निकटतम 
पुढील वर्षाच्या ३१ जानेवारीपर्यंत वैध असेल. या कालावधीमध्ये ज्या अटी व शतींच्या 
आधारे इरादापत्र देण्यात आलेले आहे, त्या अटी व शर्तीची पूर्तता करुन त्याबाबतचा 
अनुपालन अहवाल अंतिम मान्यता मिळण्याकरीता आवश्‍यक असलेल्या कागदपत्रासह 
विद्यापीठास सादर करणे अनिवार्य राहील. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमातील तरतूद लक्षात घेता, शासन निर्णय 
दि. १५ सप्टेंबर,२०१७ अन्वये अंतिम मान्यतेची कार्यपध्दती स्पष्टपणे विशद करण्यात 
आलेली आहे. अधिनियमातील तरतूदीनूसार व सदर कार्यपद्धतीनुसार इरादापत्र प्राप्त 
संस्था इरादापत्राच्या अटी व शार्ती पूर्ण करतात त्यांनी विद्यापीठाकडे अंतिम मान्यतेसाठी 
सर्व कागदपत्रासह अर्ज करावा व विद्यापीठांनी सर्व पात्र अर्जदार संस्थेचे अर्ज व 
त्यासोबतचा अनुपालन अहवाल मंजुरीच्या शिफारशीसह परिशिष्ट “क” व प्रपत्र “ब” व 
त्यासोबतच्या कागदपत्रासह शासनाकडे सादर करावा. 


. नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी अंतिम मान्यता मागणाऱ्या इच्छूक संस्थेने 


इरादापत्रातील अटी व शर्तीची पूर्तता केळी असल्याचा अनुपालन अहवाल संबधित 
विद्यापीठाकडे दाखल करावा. त्यासोबत परिशिष्ट “क” मध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे 
जोडण्यात यावीत. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधीळ कलम १०९ (३) (च) अंतर्गत 
परंतुकामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे खंड (ड) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत, जर 
व्यवस्थापन इरादापत्रातील Aid अनुपालन करण्यात कसूर करेल तर, इरादापत्र 
व्यपगत झाल्याचे समजण्यात येईल. 

सदर महाविद्यालयास अंतिम मान्यता प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची 
प्रक्रिया सुरु करु नये. 

सदर महाविद्यालयास वरील विवरणात नमूद अभ्यासक्रमाचे महाविद्यालय सुरु करण्यास 
इरादापत्र हे संबधित विद्यापीठातील अधिकृत अभ्यासक्रम असल्याच्या धारणेतून देण्यात 
येत आहे. विद्यापीठाने याबाबत खातरजमा करावी. 


. महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत इरादापत्राच्या आधारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ 


नयेत. अशा प्रकारे प्रवेश दिल्याचे निदर्शनास आल्यास या संदर्भातील कायद्यातील 
तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येईल व इरादापत्र रद्द करण्यात येईल. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ (३) (घ) परंतुकानुसार 
प्राप्त अधिकारात इरादापत्र देण्यात आलेल्या महाविद्यालयांच्या त्रुटी पुर्ततेची खातरजमा 
करण्याची जबाबदारी संबंधित विद्यापीठाची राहील. तसेच अंतिम मान्यतेकरिता पुर्तता 
अहवाल सादर करताना त्रुटी पुर्ततेची कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य राहिल. 
महाविद्याळयामध्ये सोयी-सुविधा उपलब्ध करताना The Rights of Persons with 
Disabilities Act, २०१६ मधील तरतुदीनुसार तसेच या संदर्भातील वेळोवेळी विहित 
केलेल्या निकषानुसार दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरिता सोयी-सुविधा निर्माण करण्यात येतील 
याची खातरजमा करण्यात यावी व अंतिम मान्यतेकरिता पूर्तता अहवाल सादर करतांना या 
संदर्भातील प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१)/मशि-४ 


११. राज्य क्रीडा व युवा धोरण २०१२ च्या अंमलबजावणी संदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण, शासन 
निर्णय दिनांक २५.०७.२०१२ मधील बाबींचे पालन करणे अनिवार्य राहील. 


३. विद्यापीठाने अंतिम मान्यता देण्याबाबत आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही करताना संदर्भाधीन 
शासन निर्णयान्वये विहित कार्यपद्धती व निकषांचे पालन करावे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०८१६२२३२५९६९०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DATTATRAYA ore 
RAMBHAU KAHAR 
(द. रा. कहार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
२ मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
३ मा. मंत्री (उ.व त.शि) यांचे खाजगी सचिव 
8) प्रधान सचिव (उ.व तं.शि.), मंत्रालय, मुंबई 
५ संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६ कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य 
७ सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य 
८) विशि-३/विशि-४ कार्यासन, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२ 
९) संबंधित संस्था (विद्यापीठामार्फत) 


qo) निवडनस्ती (मशि-४. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


